साध्या यंत्रमागधारकांना व्याज सवलत या 
योजनेकरिता नविन लेखाशीर्ष देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.१६१/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- संकीर्ण- २०१६/ 
प्र.क्र.१६१/टेक्स-२, दिनांक ५ डिसेंबर, २०१७ 
प्रस्तावना :- 
वरील वाचा अन्वये राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांना विविध बँकांकडून 
घेतलेल्या कर्जावरील ५ टक्के व्याज पुढील पाच वर्षाकरिता अदा करण्याची नविन योजना सुरु 
करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य वितरित करण्यासाठी नविन Haris 
उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

साध्या यंत्रमागधारकांना व्याज सवलत या योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरित 
करण्याकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून खालीलप्रमाणे नविन लेखाश्ीर्ष 
उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक व्ही-२, Demand No- ४02, 


व लघुउद्योग 2851-Village and Small Industries, 
५१, ग्रामोद्योग T 
aot ग्रामोद्यो rg लघुउद्यो ह 110, Composite Village and Small 
११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि | Industries and Co-operatives, 


सहकारी संस्था 02-Scheme in the Five Year Plan 


पंचवार्षीक योजनांतर्गत योजना (राज्य योजना) (State Plan) 
02 पंचवार्षीक योजनांतर्गत योजना (राज्य योजना) | (02) (79) Interest Subsidy to Plain 


(02) (७९) साध्या यंत्रमाग धारकांना व्याज सवलत | Powerloom Owners 
(२८५१ ६६०९) (2851 6609) 
33- अर्थसहाय्य 33- Subsidies 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या दिनांक १७.०२.२०१८च्या मान्यतेने व मा. 
महालेखापाल, मुंबई यांच्या सं. क्र. ख. वि./ चा-१ सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग/युओआर- 
८/२०१८-१९/१५४, दिनांक ०४.०५.२०१८अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२६/१८/ व्यय-२, दिनांक २१.०२.२०१८अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.१६१/टेक्स-२ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७ऐ/७५/.॥8॥8॥/859॥॥9.90५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१११६११२८४५५८०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे RIS चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नांवाने 
ह 9 
डू Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
DN: c=IN, ०५ ment Of Maharashtra, ou=Co-Operation Marketing 
And Text ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: c3c5bb026c414c42f865f39144c2 1 fb0f8c3a69cBe6e8dc 
serialNumber- =b01 8ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6a6e9ac3acS6cSdbf 
h a ५ e cd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 
Date: 2018.11.16 11:36:34 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के.) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


g 


xq 
ap 
-o 


महालेखापाल, (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
सचिव (Garay, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. (३ प्रती) 
संचालक (वस्त्रोद्योग), TAM संचालनालय, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२) वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अवर सचिव (१७-स/२१-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


mM SF 0०८ wW AN 


YS DLE २-८ De Sel Ilse <-> २ 


wen 


१४) कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
१६) निवड नस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


